महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना 
कामगारांच्या मागण्यांवर विचार 
करण्याबाबत साखर कारखाना मालक 
प्रतिनिधी, साखर कारखाना कामगार 
प्रतिनिधी आणि शासन प्रतिनिधी अश्ञी 
त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: 92.99.2020 


वाचा - 
१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण -२०१४/प्र. क्र. ९६/ 
काम-३, दिनांक ०८.०७.२०१५. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. ससाका -२०१६/प्र. क्र. २०९/ 
काम-३. दिनांक १२.०१.२०१७. 


प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०८.०७.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्रिपक्षीय 
समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीने आपळा अहवाल शासनास सादर 
केल्यानंतर समितीने केळेल्या कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संदर्भ क्र. २ 
येथील दिनांक १२.१०.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व संबंधितांना देण्यात आल्या 
होत्या. सदरहू त्रिपक्षीय समितीने केलेल्या करारनाम्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 
संपुष्ठात आला आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या 
मागण्यांवर विचार करण्याबाबत साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कारखाना 
कामगार प्रतिनिधी आणि शासन प्रतिनिधी यांची त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्याबाबतचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 
शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार 
करण्याबाबत साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कारखाना कामगार प्रतिनिधी 


आणि झासन प्रतिनिधी यांची त्रिपक्षीय समिती पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे- 


अ. क्र. | मालक प्रतिनिधी पदनाम । अ. क्र. | कामगार प्रतिनिधी पदनाम 
१ . ।मा. श्री. जयप्रकाश । अध्यक्ष 7 . मा. आ. श्री. अशोक सदस्य 
साळुंखे-दांडेगांवकर, अर्जुनराव उर्फ भाई 
पुर्णा सहकारी साखर जगताप, महाराष्ट्र 
कारखाना लि., पो. राज्य राष्ट्रीय साखर 
बसमतनगर, जि. कामगार thera, 
हिंगोली-४३१ ५१२. मुंबई. 
२. ।मा. श्री. श्रीराम सहादू | सदस्य २. | a. तात्यासाहेब काळे, सदस्य 
शेटे, कादवा सहकारी महाराष्ट्र राज्य साखर 
साखर कारखाना लि., कामगार प्रतिनिधी 
मातेरेवाडी, ता. दिंडोरी, मंडळ, पुणे. 
जि. नाशिक ४०० २०९. 
3. _।मा. श्री. आबासाहेब सदस्य ३. | St. शंकरराव भोसले, सदस्य 
पाटील, रेणा सहकारी महाराष्ट्र राज्य साखर 
साखर कारखाना लि., कामगार प्रतिनिधी 
दिलीप नगर निवाडा, पो. मंडळ, पुणे. 


सिंघगांव, ता. रेणापूर, 
जि. लातूर ४१३ ५२७. 


४. ।मा. श्री. विजयसिंह सदस्य ४. श्री. अविनाश आपटे, सदस्य 
मोहिते-पाटील (मा. महाराष्ट्र राज्य साखर 
लोकसभा सदस्य), स. म. कामगार प्रतिनिधी 
शांकरराव मोहिते पाटील मंडळ, पुणे. 


स. सा. का. ले., 
शंकरनगर-अकलूज, मु. 
शंकरनगर, पो. 
यशवंतनगर, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर 
४१३ ११८. 


५. | ar. श्री. हर्षवर्धन पाटील, | सदस्य ५. _ श्री. राऊसाहेब पाटील, सदस्य 
कर्मवीर शांकररावजी महाराष्ट्र राज्य साखर 
पाटील स. सा. का. लि., कामगार प्रतिनिधी 
महात्मा फुले नगर, पो. मंडळ, पुणे. 

बिजवडी, ता. इंदापूर, 
जि. पुणे ४१३ १०६. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


६. ।मा. आ. श्री. wort) सदस्य ६. | श्री. रावसाहेब भोसले, सदस्य 
कह्लाप्पाण्णा आवाडे, महाराष्ट्र राज्य साखर 
जवाहर Bax स. सा. कामगार प्रतिनिधी 
का. लि., श्री. मंडळ, पुणे. 
कल्लाप्पाण्णा आवाडेनगर, 
हुपरी-यळगूड, ता. 
हातकणंगले, जि. 
कोल्हापूर ४१६ २०३. 

७. ।मा. श्री. चंद्रदीप नरके, | सदस्य ७. | श्री. अशोक बिराजदार, सदस्य 
कुंभी कासारी स. सा. का. महाराष्ट्र राज्य साखर 
लि., कुडीत्रे, ता. करवीर, कामगार प्रतिनिधी 
जि. कोल्हापूर ४१६ २०४. मंडळ, पुणे. 

८. ।मा. श्री. राजेंद्र नागवडे, | सदस्य ८. श्री. सुरेश मोहिते, सदस्य 
स. म. शिवाजीराव ना. महाराष्ट्र राज्य साखर 
नागवडे स. सा. का. लि., कामगार प्रतिनिधी 
मु. पो. श्रीगोंदा, जि. मंडळ, पुणे. 
अहमदनगर ४१३ ७२६. 

९. ।मा. श्री. भानुदास मुरकुटे, | सदस्य ९. । श्री. आनंदराव वायकर, सदस्य 
अशोक स. सा. का. लि., महाराष्ट्र राज्य साखर 
अशोकनगर, ता. कामगार महासंघ. 
श्रीरामपुर, जि. 
अहमदनगर ४१३ ७१७. 

षि . मा. आ. श्री. के. a) सदस्य 7 . | ah सुभाष ककुस्ते, सदस्य 
पाटील, दुधगंगा वेदगंगा महाराष्ट्र राज्य साखर 
स. सा. का. लि., बिद्री, कामगार महासंघ. 
पो. बिद्री, ता.कागल, जि. 
कोल्हापूर ४१६ २०८. 

7 १. ।मा. श्री. संजय खताळ, सदस्य 7 १. श्री. अविनाठा सदस्य 
व्यवस्थापकीय संचालक, गोविंदरावजी आदिक, 
साखर संघ, मर्या., मुंबई. महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय 

साखर कामगार 
फेडरेडन (इंटक), जि. 
अहमदनगर. 

१२. | Ar. att. बी. बी. ठोंबरे, सदस्य १२. | 3. नितीन बबनराव सदस्य 


चेअरमन, RAS शुगर 
अण्ड अलाईड इंडस्ट्रिज 
लि., साईनगर रांजणी, 
ता. कळंब, जि. 
उस्मानाबाद. 


पवार, महाराष्ट्र राज्य 
राष्ट्रीय साखर कामगार 
फेडरेशन (इंटक), जि. 
अहमदनगर. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


१३. ।मा. a प्रल्हाद wee १३. | श्री. पोपटराव मिटकरी, सदस्य 
गोविंदराव साळुंखे मालेगांव तालुका 
पाटील, चेअरमन, न्यु राष्ट्रीय शुगर वर्कर्स 
फलटण शुगर फॅक्टरी, युनियन, रावळगाव, 
मु. पो. सुरवडी, ता. ता. मालेगांव, जि. 
फलटण, जि. सातारा. नाशिक. 


१४. | at. योगेश & नामदेव सदस्य 
हंबीर, श्रीनाथ मस्कोबा 
साखर कारखाना, मु. 
पो. पैठण, ता. दौंड, 
जि. पुणे. 


१५. श्री. डी. डी. वाघचौरे, सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय 
साखर कामगार 
फेडरेशन, मुंबई. 


निमंत्रित सदस्य- अँड. भूषण महाडिक, ३०१, श्रीजी चेंबर्स, ६० जन्मभूमी मार्ग, ३ रा 
मजला, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
शासनाचे प्रतिनिधी- 
१. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सदस्य सचिव- श्री. रविराज इळवे, कल्याण आयुक्‍त, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांची 
त्यांच्या स्वतःच्या कार्यभाराव्यतिरिक्‍त समितीचे सदस्य सचिव म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. श्री. रविराज इळवे, कल्याण आयुक्‍त, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांना त्यांच्या 
स्वतःच्या कार्यभाराव्यतिरिक्‍त सदर समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत 
आहे. ते सदर समितीच्या बैठकीचे आयोजन करतील. तसेच श्री. रविराज इळवे, कल्याण 
आयुक्‍त, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई हे समितीच्या अशासकीय सदस्यांचे प्रवास भत्ते व 
दैनिक भत्त्यांच्या संदर्भात नियंत्रक अधिकारी असतील. 
३. सदरहू समिती महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार 
करून समिती स्थापन झाल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या कालावधीत शिफारशींसह 


शासनास अहवाल सादर करेल. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 

४. सदर समितीवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विहित केल्यानुसार आदा करण्यात यावा. 
तसेच सदर समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या खासदार / 
आमदार यांचा प्रवास भत्ता/ दैनिक भत्ता वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या दराप्रमाणे आदा करण्यात यावा. 

५. सदर समितीच्या कामकाजावर होणारा खर्च हा मागणी क्र. के-४, मुख्य लेखाशिर्ष 
२२३०, कामगार व सेवायोजन-(०१), कामगार-(१०१), औद्योगिक संबंध-(००) (०४) विठोष 
चौकशी समित्या (२२३००५१२) या लेखाशिर्षा खाली दाखविण्यात यावा व त्याखाली मंजूर 
होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच याखर्चासाठी सन २०२०-२१ साठी उपलब्ध 
होणारी रक्‍कम कमी पडत असल्यास कामगार आयुक्तांनी सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये 
अतिरिक्‍त तरतूद वाढवून घ्यावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१६१६२६५६१० 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHASHANK 
MADHAV SATHE 


(शा. मा. साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


७. मा. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८. मा. सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

९. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. मा. श्री. जयप्रकाश साळुंखे-दांडेगांवकर, पुर्णा सहकारी साखर कारखाना ले., पो. 
बसमतनगर, जि. हिंगोली-४३१ ५१२. 

१२. मा. श्री. श्रीराम सहादू aie, कादवा सहकारी साखर कारखाना लि., मातेरेवाडी, 
ता. दिंडोरी, जि. नाशिक ४०० २०९. 

१३. मा. श्री. आबासाहेब पाटील, रेणा सहकारी साखर कारखाना लि., दिलीप नगर 
निवाडा, पो. सिंघगांव, ता. रेणापूर, जि. लातूर ४१३ ५२७. 

१४. मा. श्री. विजयसिंह मोहिते-पाटील (मा. लोकसभा सदस्य), स. म. शंकरराव मोहिते 
पाटील स. सा. का. लि., शंकरनगर-अकलूज, मु. शंकरनगर, पो. यशवंतनगर, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर ४१३ ११८. 

१५. मा. श्री. हर्षवर्धन पाटील, कर्मवीर शांकररावजी पाटील स. सा. का. लि., महात्मा 
फुले नगर, पो. बिजवडी, ता. इंदापूर, जि. पुणे ४१३ १०६. 

१६. मा. आ. श्री. प्रकाश कल्लाप्पाण्णा आवाडे, जवाहर शेतकरी स. सा. का. लि., 
श्री. कल्लाप्पाण्णा आवाडेनगर, हुपरी-यळगूड, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर ४१६ २०३. 

१७. मा. श्री. चंद्रदीप नरके, कुंभी कासारी स. सा. का. लि., कुडीत्रे, ता. करवीर, जि. 
कोल्हापूर ४१६ २०४. 

१८. मा. श्री. राजेंद्र नागवडे, स. म. शिवाजीराव ना. नागवडे स. सा. का. लि., मु. पो. 

श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर ४१३ ७२६. 
१९. मा. श्री. भानुदास मुरकुटे, अशोक स. सा. का. लि., अशोकनगर, ता. श्रीरामपुर, 
जि. अहमदनगर ४१३ ७१७. 

२०. मा. आ. श्री. के. पी. पाटील, दुधगंगा वेदगंगा स. सा. का. लि., बिद्री, पो. बिद्री, 
ता.कागल, जि. कोल्हापूर ४१६ २०८. 

२१.मा. श्री. संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, साखर संघ, मर्या, मुंबई. 

२२.मा. श्री. बी. बी. ठोंबरे, चेअरमन, नॅशनल I अण्ड अलाईड इंडस्ट्रिज लि., 
साईनगर रांजणी, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. 

२३.मा. श्री. प्रल्हाद गोविंदराव साळुंखे पाटील, चेअरमन, न्यु फळटण शुगर फॅक्टरी, मु. 
पो. सुरवडी, ता. फलटण, जि. सातारा. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


२४.मा. आ. श्री. अशोक अर्जुनराव उर्फ भाई जगताप, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय 
साखर कामगार फेडरेडान, ५, नवलकर SA, पहिला मजला, प्रार्थना समाज, 
गिरगाव, मुंबई ४०० ००४. 
२५.श्री. तात्यासाहेब काळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, 
श्रीनिवास fest, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, 
पुणे ४११ ००४. 
२६.श्री. शंकरराव भोसळे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी 
मंडळ, श्रीनिवास व्हिला, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, 
पुणे ४११ ००४. 
२७.श्री. अविनाश आपटे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, 
श्रीनिवास feo, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, 
पुणे ४११ ००४. 
२८. श्री. राऊसाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी 
मंडळ, श्रीनिवास व्हिला, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस 
जवळ, पुणे ४११ ००४. 

२९. श्री. रावसाहेब भोसले, कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी 
मंडळ, श्रीनिवास व्हिला, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस 
जवळ, पुणे ४११ ००४. 

३०.श्री. अशोक बिराजदार, प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, 
श्रीनिवास fest, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, 
पुणे ४११ ००४. 

३१.श्री. सुरेश मोहिते, प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ, 
श्रीनिवास व्हिळा, ए ३४/१२, पहिला मजला, एरंडवणा, सीडीएसएस जवळ, 
पुणे ४११ ००४. 

३२.श्री. आनंदराव वायकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ, 
श्रमिक, टिळक रोड, अहमदनगर ४१४००१. 

३३.श्री. सुभाष काकुस्ते, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ, 
श्रमिक, टिळक रोड, अहमदनगर ४१४००१. 

३४.श्री. अविनाश गोविंदरावजी आदिक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर 
कामगार फेडरेशन (इंटक), कांग्रेस भवन, डावखर मार्ग, श्रीरामपूर, जि. 
अहमदनगर. 

३५.श्री. नितीन बबनराव पवार, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार 
फेडरेशन (इंटक), कांग्रेस भवन, डावखर मार्ग, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र. क्र. ४८/कामगार-३ 


३६.श्री. पोपटराव मिटकरी, मालेगांव तालुका, राष्ट्रीय शुगर वर्कर्स युनियन, रावळगाव, 
ता. मालेगांव, जि. नाशिक. 
३७.श्री. योगेश नामदेव हंबीर, श्रीनाथ मस्कोबा साखर कारखाना, मु. पो. पैठण, ता. 
दौंड, जि. पुणे. 
३८. श्री. डी. डी. वाघचौरे, खजिनदार, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार 
फेडरेशन, ५, नवलकर लेन, पहिला मजला, प्रार्थना समाज, गिरगाव, 
मुंबई ४०० ००४. 
३९. अँड. भूषण महाडिक, ३०१, श्रीजी चेंबर्स, ६० जन्मभूमी मार्ग, ३ रा मजला, फोर्ट, 
मुंबई ४०० ००१. 
४०.श्री. रविराज इळवे, कल्याण आयुक्त, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 
४१.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
४२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
४३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४५. वित्त विभाग (व्यय व अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
४६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघ, मर्या., 
साखर भवन, मुंबई. 
४७. निवडनस्ती (काम-३). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


